RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


Reg . No.MH /MR /South - 341/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ६, अंक १० ] 


मंगळवार , जून १० , २०१४ / ज्येष्ठ २०, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ३० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११. - राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित महानगरपालिकांच्या 

महापौर व उप महापौर आणि विवक्षित नगरपरिषदांचे अध्यक्ष या पदांसाठीच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलण्याची 
तरतूद करण्याकरिता अधिनियम. 


१-३ 


दिनांक १० जून २०१४ रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे . 


ह . बा . पटेल , 
प्रधान सचिव , 

महाराष्ट्र शासन , 
विधी व न्याय विभाग . 


सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ . 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १० जून २०१४ 

रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम . ) 
राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे विवक्षित महानगरपालिकांच्या महापौर व उप 
महापौर आणि विवक्षित नगरपरिषदांचे अध्यक्ष या पदांसाठीच्या निवडणुका तात्पुरत्या पुढे 

ढकलण्याची तरतूद करण्याकरिता अधिनियम . 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, विवक्षित महानगरपालिकांच्या महापौर व उप महापौर आणि , 
विवक्षित नगरपरिषदांचे अध्यक्ष यांच्या निवडणुका, तात्पुरत्या पुढे ढकलणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या 
पासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात येत आहे : 


भाग चार ३०-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जून १०, २०१४ / ज्येष्ठ २० , शके १९ ३६ 


संक्षिप्त नाव, 


- 


१ . ( १ ) या अधिनियमास , महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि नगर परिषदा ( राज्य विधानसभेच्या आगामी 
प्रारंभ व सार्वत्रिक निवडणुका यांच्यामुळे विवक्षित महानगरपालिकांचे महापौर व उप महापौर आणि नगर परिषदांचे 
कालावधी. अध्यक्षपदांसाठीच्या ) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अधिनियम, २०१४ असे म्हणावे. 

( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 
( ३) तो , या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा राज्य शासन , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करील, अशा त्या आधीच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीकरिता, अंमलात 
राहील; आणि त्यानंतर समाप्त होईल . या अधिनियमाच्या समाप्तीनंतर , जणू 

काही 

महाराष्ट्र अधिनियमाद्वारे 
निरसित करण्यात आला होता अशा रीतीने महाराष्ट्र सर्वसाधारण परिभाषा अधिनियम , याचे कलम ७ लागू होईल . १९०४ चा १. 

या अधिनियमात , संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 
( क ) “ महानगरपालिका ” याचा अर्थ, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम किंवा महाराष्ट्र महानगरपालिका १८८८ चा ३. 
अधिनियम , या अन्वये घटित केलेली महानगरपालिका असा आहे ; 


तो 


व्याख्या . 


२ . 


१ ९ ४ ९ चा 


महा. ५ ९ . 


महा. ४० . 


( ख) “ नगर परिषद ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ १९ ६५ चा 
या अन्वये घटित केलेली नगर परिषद किंवा नगर पंचायत असा आहे ; 

( ग ) “ संबद्ध अधिनियम ” याचा अर्थ, महानगरपालिकेच्या संबंधात उपरोक्त खंड ( क ) मध्ये निर्दिष्ट केलेला 
संबद्ध अधिनियम , असा आहे ; आणि नगर परिषदेच्या संबंधात खंड ( ख ) मध्ये निर्दिष्ट केलेला अधिनियम असा 


आहे ; 


( घ ) या अधिनियमात वापरलेले परंतु येथे व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, संबद्ध अधिनियमांमध्ये 

त्यांना जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल. 
महापौर व उप 

३ . ( १) संबद्ध अधिनियमांमध्ये किंवात्याखाली केलेल्या नियमांमध्ये किंवा कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही 
महापौर आणि न्यायनिर्णयामध्ये, हुकूमनाम्यांमध्ये किंवा आदेशामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , 
अध्यक्ष पदांसाठीच्या 

निवडणुका पुढे 
ढकलणे व त्यांचा 
पदावधी वाढविणे . ( क ) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत किंवा कलम १ च्या 

पोट-कलम ( ३ ) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे राज्य शासन राजपत्रामध्ये अधिसूचित करील अशा, त्या 
आधीच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत ( या अधिनियमात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त कालावधी ” असा केला 
आहे ), महानगरपालिकेच्या महापौर व उप महापौर पदांसाठी आणि नगर परिषदेच्या अध्यक्ष पदांसाठी, कोणतीही 
निवडणूक घेण्यात येणार नाही ; 

( ख ) उक्त कालावधीनंतर निवडून द्यावयाच्या महापौर व उप महापौर आणि अध्यक्ष यांचा पदावधी हा , 
निर्वाचित पालिका सदस्यांच्या पदावधीबरोबरच समाप्त होणारा असेल. 

( २ ) पोट - कलम ( १) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, महापौर व उप महापौर आणि अध्यक्ष, त्यांचा 
या अधिनियमाद्वारे वाढविलेला पदावधी समाप्त झाल्यानंतरही, संबद्ध अधिनियमान्वये नवीन महापौर , उप महापौर 

किंवा, यथास्थिति , अध्यक्ष निवडून येईपर्यंत पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील. 
ज्यांचा पदावधी ज्यांचा पदावधी कलम ३ अन्वये वाढविण्यात आला असेल किंवा, यथास्थिति , वाढविण्यात आला 
वाढविण्यात आला असल्याचेमानण्यात आले असेल असे सर्व महापौर व उप महापौर आणि अध्यक्ष, अशा संपूर्ण वाढीव कालावधीत 
असेल अशा महापौर असे महापौर आणि उप महापौर किंवा, यथास्थिति , अध्यक्ष, म्हणून सर्व अधिकारांचा वापर करण्यास , सर्व 

व उप महापौर कर्तव्यांचे पालन करण्यास व सर्व कार्ये पार पाडण्यास सक्षम असल्याचे मानण्यात येईल व ते सक्षम असतील; 
आणि अध्यक्ष यांचे आणि उक्त कालावधीमध्ये त्यांच्यापैकी कोणीही केलेली कोणतीही कृती, वाढीव कालावधीत अशा महापौरांना व 
अधिकार आणि 

उप महापौरांना आणि अध्यक्षांना संबद्ध अधिनियमाखालील महापौरांच्या, उप महापौरांच्या किंवा, यथास्थिति , 
विवक्षित कृतींचे अध्यक्षांच्या सर्वकिंवा कोणत्याही अधिकारांचा वापर करू शकले नसते , सर्वकिंवा कोणत्याही कर्तव्याचे पालन 
विधिग्राह्यीकरण . 

करता आले नसते किंवा सर्व किंवा कोणतीही कार्ये पार पाडता आली नसती, याच केवळ कारणावरून अवैध 
ठरणार नाही किंवा त्या कृतीस कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार नाही. 


४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जून १०, २०१४ / ज्येष्ठ २० , शके १९ ३६ 


३ 


~ 


या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अधिनियमाद्वारे वाढवलेला विद्यमान महापौरांचा, उप महापौर व उप 
महापौरांचा आणि अध्यक्षांचा पदावधी संपण्यापूर्वीकिंवा त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर ,संबंधित अधिका-यांकडून महापौर आणि 
संबद्ध अधिनियमाच्या किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांच्या तरतुदींनुसार , महापौर व उप महापौर आणि 

अध्यक्ष यांच्या 
अध्यक्ष यांच्या निवडणुका घेण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 

निवडणुका घेण्याची 


व्यवस्था . 


अडचण दूर 


करणे. 


६ . या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना किंवा त्यात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे 
किंवा या अधिनियमात अंतर्भूत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या बाबतीत संबद्ध अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात 
आणताना कोणतीही अडचण उदभवल्यास, राज्य शासनास , प्रसंगानुरूप , अडचण दूर करण्यासाठी, राजपत्रात 
प्रसिध्द केलेल्या आदेशाद्वारे त्यास आवश्यक वाटेल अशी कोणतीही गोष्ट करता येईल . 


७ . 


या अधिनियमातील कोणतीही तरतूद, या अधिनियमाच्या कलम १ च्या पोट- कलम ( ३ ) मध्ये निर्देशित व्यावृत्ती. 
कालावधीत घेण्यात येणा- या महानगरपालिका किंवा नगर परिषदांच्या सर्वसाधारण निवडणुकांनंतर लगेचच घ्यावयाच्या 
महानगरपालिका किंवा नगर परिषदांच्या महापौर , उप महापौर किंवा, यथास्थिति , अध्यक्ष यांच्या निवडणुकीच्या 
संबंधात लागू होणार नाही. 


- 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


